ग्रामिण रुग्णालय, MIS, A. MSH अर्जुनी 
जि.गोंदिया येथील २५ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. १५०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १७ मे,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पदआ २०१७ /प्र.क्र.७०/आरोग्य -३, 
दिनांक- 92.09.2094. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/उपआसेनागपूर/ग्रारुसौंदड /सडकअर्जुनी/४०२०-२१/१८, दिनांक-०९.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, सौंदड, ता.सडक अर्जुनी, जि.गोंदिया येथील २५ अस्थाई 
पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय, des, 
ता.सडक अर्जुनी जि.गोंदिया येथील सदर २५ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना - राज्य योजनाअंतर्गत योजना 


शासन निर्णय: पदआ २०१८/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-३, 


(०१)(०२) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३. २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१७११५४३४२११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn es h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad am Maharashtra, OU = Public 


i Health Department 
2 Date: 2018.05.17 17:39:08 
atl | +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 

. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,सौंदड, ता.सडक अर्जुनी,जि. गोंदिया. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


co “७ AD OO 


o~ 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


"98 ॥७>७ >>> |prahPik> bh हे bole 12312 -: १२) 


» > 


1: 


" 
alt 


E 
रं 
i 


my 


nw mw) wa 
1 ! | 
Bl Te | Te | 


i 


mw my 
U I 
c Ee 


ws oe/eo/re | 8o-Bbh 02७1६5 


०० 09 
ह CORR 9० 
2 ६ -br la lie/o 6 
28०2८/६०/७० 


09 
>I Mebh~" "by" 18 |__००३३ [ood ७६-००४७३ 
ee लाला ज्याला तह. ला कळ ee ककत कळक कळ 


त 


(४३०८-०३०९ - bh) 1. ४ ७ १९% ७ (७७७ ७७७६ —~ bie हळद ~ 
wif, 3६७१02) 


र 
F 
é 
: 


